उच्च न्यायालय, मुंबई येथील मुख्य इमारत, रुम 
नं. ५५ व ७२ साठी Digital Audio System with 
Wireless Boundary Microphone’ च्या 
कामाकरिता रु.४५,५४,७६९/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३ /प्र. क्र.८२/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ एप्रिळ, २०२४. 


संदर्भ:- १) प्रबंधक, मूळ शाखा, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र H. C.S./Electrical/ 
३३३१, दिनांक ३१.१०.२०२३. 
२) दिनांक १४.०२.२०२४ रोजीच्या विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य इमारत, उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रुम नं. ५५ व ७२ साठी Digital Audio 
System with Wireless Boundary Microphone च्या कामाकरिताचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ 
अन्वये झासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सहमती 
घेण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रस्तावास विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक 
१४.०२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने मुख्य इमारत, 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रुम नं. ५५ व ७२ साठी Digital Audio System with Wireless 
Boundary Microphone च्या कामाकरिताच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन ba LUE? | निर्णय :- 
मुख्य इमारत, उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रुम नं. ५५ व ७२ साठी Digital Audio 
System with Wireless Boundary Microphone च्या कामाकरिता रु.४५,५४,७६९/- (अक्षरी 
रुपये पंचेचाळीस लक्ष चोपन्न हजार सातठो एकोणसत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. Digital Audio System with Wireless Boundary Microphone च्या कामाच्या 
अंदाजपत्रकाचा Trae खालीलप्रमाणे आहे:- 
Sr. No. Name of Work Amount Rs. 


1 Est. No. OW/C/HA/626/2023-24 providing Digital 45,54,769/- 
Audio System with Wireless Boundary Microphones for 
Room no. 55 and 72 at Bombay High Court, Fort, 
Mumbai-400 032. 


Total Rs. 45,54,769/- 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनौसं.३१/२०२४/इमा.२, दि. २९.०१.२०२४ अन्वये 
सदर प्रस्तावास सहमती प्रदान केलेली आहे. 
४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) 


विधि व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३ /प्र. क्र.८२/का. ७ 


५११६)” या लेखाशिर्षाखाळील “१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 

पु. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 

विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 

१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 

आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/89॥॥9.90०५.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२३१४५३४१४०१२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GIRISH RAMLING 
SAGANE 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. मा. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८ 

९ 


. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला ANG हाऊस, fess वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती/का.७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


